केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानातील आदिवासी उपयोजनेकरीता 
(TSP) ६० टक्के केंद्र हिळ्यापोटी 
२२१०७३८ या लेखाशिर्षाखाली 
रू.२३६४.५१ लक्ष व Yo टक्के राज्य 
हिछ्यापोटी २२१०₹४५५ या लेखाशिर्षाखाली 
रु.६०००.०० लक्ष प्रलंबित अनुदान सन 
२०२१-२२ च्या तरतुदीतून वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२१/प्र.क्र.२४/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला , गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२१ 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, 
२०२१ व १४ ऑक्टोबर, २०२१ 

संचाळक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/कें.रा.हि./१५४४०-४४७/२०२१-२२, दिनांक १०.०५.२०२१ 

संचाळक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/कें.रा.हि./१४३४१-३४७/२०२१, दिनांक २५.०५.२०२१ 

संचाळक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/कें.रा.हि./३५६६३-६६५/२०२१-२२, दिनांक १३.०७.२०२१ 
संचाळक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/कें.रा.हि./7572/५१५००-५०२/२०२१-२२, दिनांक ०३.०९.२०२१ 

शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६, दिनांक 
२५.१०.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 


प्रकारच्या गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात 
एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केळे. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने 


आरोग्य विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे 


नाव दिले. 


या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२१/प्र.क्र.२४/२१/आरोग्य-७ 


नागरी आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा Garda केला 
आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता आदिवासी उपयोजनेसाठी (57) सन २०२१-२२ 
च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून मागील वर्षातील प्रलंबित केंद्र व राज्य हिस्सा राज्य आरोग्य 
सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता आदिवासी 
उपयोजनेतून (57) केंद्र व राज्य हिस्सा वितरीत करण्याकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०७३८ खाली रु.१६५८३.९९ लक्ष व राज्य हिस्सा २२१०४५५ या 
लेखाशिर्षाखाळी रु.१००००.०० लक्ष एवढी तरतुद अर्थसंकल्पित केळेळी आहे. सबब, सदर 
तरतुदीतून मागील वर्षातील प्रलंबित असलेले ६०% केंद्र हिऊ्यातील रु. २३६४.५१ लक्ष व ४०% 
राज्य हिळ्यातील रु.६०००.०० लक्ष इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


2 उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 
यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावाव तो 
सन २०२१-२२ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 
अ. तपशील लेखाशिर्ष | सन २०२१- | वितरीत 
क्र. २२ मधील करावयाची 
अर्थसंकल्पि | तरतुद 


य तरतूद 


आदिवासी विकास विभाग मागणी क्र.टी-५, २२१० 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३ ग्रामीण 
आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा, ७९६ जनजाती क्षेत्र 
* ब eee क्या oe २२१०-७३८ | १६५८३.९९ २३६४.५१ 
, (09) जनजाती क्षेत्र , (09) (0४) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्र हिस्सा ६० 


टक्के) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२१/प्र.क्र.२४/२१/आरोग्य-७ 


आदिवासी विकास विभाग मागणी क्र.टी-५, २२१० 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ सार्वजनिक 
आरोग्य, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) 
2 | जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (१६) राष्ट्रीय ग्रामीण | २२१०४५५ | १००००.०० | ६०००.०० 
आरोग्य अभियान - राज्य आरोग्य संस्थांना सहायक 
अनुदान (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जून, २०२१ व १४ आक्टोबर, २०२१ च्या शासन परिपत्रका 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधीळ अटी व शातींची पूर्तता 


केली असल्याचे कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी 


शासनास कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त 


विभागाच्या दिनांक २४ जून, २०२१ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० 


मधील अटींची पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या 
निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले 


नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा 


होणार आहे. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. 


सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक 


खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जून, 


२०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व श्तींचे पालन करुन 


त्यासंदर्भात आवऱयक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आव्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित 


करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या 


कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


५. सदर अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२१/प्र.क्र.२४/२१/आरोग्य-७ 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


9. सदर are निर्णय, आदिवासी विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 249/H1-§, 


दिनांक २९.०९.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ८५९/व्यय-१४, दिनांक 


०७.१०.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०२११०१२१३२९५३२९१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SOMNATH VASANT POTARE 


S O M N A ग H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=4d677dcd1 bc3bed55a48ddbdaad925a6 


651¢5d43a12d84cf305d3ff791ea7f16, 
pseudonym=2F7DD6849F376E58DE2CF34A8700B 


81E11CB58E0, 


serialNumber=17E9C3C1EF20B007FEFC5A1F1ECO 


E69F061648D4F897D5822E9F0E56899502E0, 
cn=SOMNATH VASANT POTARE 


Date: 2021.11.01 11:25:13 +05'30' 


(सोमनाथ Wer ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. वित्त विभाग/ अर्थसंकल्प व व्यय-१४ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आदिवासी विकास विभाग/ कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


